महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर  5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत 
अंशत: बदल / बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.४५०/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्र.बदली २०१९/प्र.क्र.२८७/सेवा-३, 


दि. १९.०७.२०१९. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेशा क्र.मवैअ २०१९/प्र.क्र.३८७/सेवा-३, 
दि. २९.०८.२०१९. 
३) शासन आदेश समक्रमांक दि. २३.०४.२०२०. 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेशा क्र.पिजिप-२०१९/प्र.क्र.६६५/सेवा-३, 
दि. १२.०६.२०२०. 
शासन आदेशा:- 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) च्या तरतुदीनुसार खालील 
विवरणपत्र-“अ” च्या स्तंभ ३ मध्ये नमूद आदेशान्वये देण्यात आलेल्या बदली / पदस्थापनेच्या ठिकाणात 
अंशत: बदल करुन स्तंभ ४ मध्ये नमूद ठिकाणी सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र -अ 

अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव | दि.१९.०७.२०१९, दि.२९.०८.२०१९, | सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
दि.२४.०९.२०१९ , दि.२३.०४.२०२०व 
दि.१२.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 

करण्यात आलेल्या बदलीचे ठिकाण 
शिका २. 3. Po 
णि . | डॉ. विमल महादू सोनावणे | प्राचार्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण | प्रा आ केंद्र आंबवणे ता मुळशी 
प्रशिक्षण केंद्र औंध छावणी जिपुणे ।जिपुणे 
२. | डा. धीरज देशमुख उजिरुचिमूर जि चंद्रपूर SIA केअर युनिट अहमदपूर जि 
लातूर 
३. | डॉ. प्रियंका म्हात्रे प्राआ के नांदगावता कणकवली जि | उ जिरु पनवेळ जिरायगड 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.४५०/सेवा-३ 


विवरणपत्र -अ 


अ.क्र. 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव | दि.१९.०७.२०१९, दि.२९.०८.२०१९, | सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 

दि.२४.०९.२०१९ , दि.२३.०४.२०२० व 

दि.१२.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
करण्यात आलेल्या बदलीचे ठिकाण 


सिंधुदुर्ग 


डा. रामचंद्र लवटे ग्रारुसटाणा जिनाशिक सा रु इचलकरंजी जि कोल्हापूर 


षु : 


डा. दिनकर विष्णुसरोदे | जिसारुबुलढाणा ग्रारु न्हावरा ता शिरुर जिपुणे 


या आदेझान्वये बदली/पदस्थापनेत बदल झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/बदल 
त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना 
कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

बदली/पदस्थापनेत बदल झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता 
परस्पर गैरहजर राहतील, अशा अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून 
समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची sega नाकारता येत नाही याची 
जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (४) ४ (4) मधील तरतुदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००६१६२९२६१४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 


. 
DN: c=IN, o=G Of Mah htra, ou=Publi 
Satish Health Department postelCode=400032, "१ 
st=Maharashtra, 
Hanmantrao bedlsefetdabeas®%eS04ddce कात 
serialNumber=50368303277ad4cc81c8f5dc78f44c79a8 
B h | 908848f662f446ecc012cc85676fc9, cn=Satish 
Hi Bhosal 
१05३१1९ 1 द 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 


१) आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३पैकी२ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.४५०/सेवा-३ 


२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 

३) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४) उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे/लातूर/ठाणे/कोल्हापूर/नाशिक/अकोला. 

५) जिल्हा शल्य चिकित्सक पुणे/लातूर/ठाणे/कोल्हापूर/नाशिक/अकोला. 

६) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे/लातूर/ठाणे/कोल्हापूर/नाशिक/अकोला. 
) 
) 
) 


७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे/लातूर/ठाणे/कोल्हापूर/नाशिक/अकोला. 
९) निवडनस्ती (सेवा-३). 


पृष्ठ ३पैकी३ 


